शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४२१/प्र.क्र.३३/२१/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ०८ एप्रिल, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२१/ 
१३१, दि.२६ फेब्रुवारी, २०२१. 
शासन आदेशा:- 
शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील संबंधित 
विभाग प्रमुख यांची दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा 
कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील 
पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 
शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत 
आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


अध्यापकाचे नांव, नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
पदनाम व कार्यरत | निर्णय क्रमांक व केल्याचा | कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याची 
र्जा दिनांक दिनांक 
२ ३ a 8. | प नि 1 | 

श्री.भास्करराव शा.नि.क्र. १६/०८/२०१६ | १४ दिवस | २९/०८/२०१८ | ३०/०८/२०१८ 
पुंडलिकराव ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
देवसारकर, विभाग प्र.क्र.३७०/१५/ 
प्रमुख अणुविद्युत तांशि-७ 
अभियांत्रिकी, शासकीय | दि.०१/०८/२०१६ 
तंत्रनिकेतन, खामगांव 
श्री.कुरेशी मो. नदीम शा.नि.क्र. ११/०८/२०१६ | १३ दिवस | २३/०८/२०१८ | २४/०८/२०१८ 
मो.नयीम, विभाग प्रमुख | ससेनि-३२१५/ (म.पू) (म.नं.) (म.पू) 
स्थापत्य अभियांत्रिकी, प्र.क्र.३७१/१५/ 
शासकीय तंत्रनिकेतन, तांशि-७ 
यवतमाळ दि.०२/०८/२०१६ 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 
कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः पकास-३४२१/प्र.क्र.३३/२१/तांशि-७ 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०८१५२७५९५३०८ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: c- mmment Of Maharashtra, ou=Higher and Technical Education 
é Depa ‘alCode=400032, st=Maharashtra, 
S u d h | r J a a S h ett 25.4.20=720a277025fd'5a4898b244953b82406eca05963bc456fle1e8621e5917d 
8305, 
y y serial 1d37d499a521b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd7816002b4af0F 
ir Jaya Shetty 


Numb 
fof1111d7, cn=Sudhir Jay 
Date: 2021.04.08 15:32:40 +05'30° 


(सुधीर जया TEN) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


संबंधित विभागप्रमुख (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, अमरावती, 

३. प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, खामगांव/ यवतमाळ, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा/यवतमाळ, 

६. निवड नस्ती/तांशि-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


